उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्था तसेच अशासकीय 
अनुदानित महाविद्यालयातील विविध पदवी व 
पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यांगत/ 
तासिका तत्वावरील अध्यापकांना प्रदान 
करावयाच्या मानधनाचे दर सुधारित करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/(७५/२१)/(१/मशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- टीईडी-२००८/(१८३)/०८/तांशि-५, 
दिनांक ०५ नोव्हेंबर,२००८. 


२) शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०१८/(१८५/१८)/मशि-३, 
दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८. 

प्रस्तावना : 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सैध्दांतिक, प्रात्याक्षिके इत्यादी कामांकरीता 
संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये अभ्यांगत/तासिका तत्वावरील अध्यापकांचे मानधनाचे दर निश्चित 
करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये लागू करण्यात आळेळे मानधनाचे दर सुधारित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत सर्वांगीन विचार करुन खालीलप्रमाणे शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय : 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्था तसेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 
विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या अभ्यांगत/तासिका 
तत्वावरील अध्यापकांना प्रदान करावयाच्या मानधनाच्या दरात या शासन निर्णयान्वये पुढीलप्रमाणे वाढ 
करण्यात येत आहे. 


अ. । अभ्यासक्रमाचा प्रकार सुधारित दर 
क्र. (प्रति तासाकरीता) 
सैद्वांतिक । प्रात्याक्षिके 

Ee | कला, वाणिज्य, विज्ञान (पदवी) रु.६२५/- रु.२५०/- 
कला, वाणिज्य, विज्ञान (पदव्युत्तर) रु.७५०/- रु.३००/- 
शिक्षणशास्त्र आणि झारीरिक शिक्षण (पदवी/ पदव्युत्तर | रु.७५०/- रु.३००/- 
व्यावसायिक अभ्यासक्रम) 

४ विधी (पदवी/ पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम) रु.७५०/- रु.३००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/(७५/२१/(१)/मशि-३, 


२. सदरहू सुधारित दर दिनांक ०१ ऑक्टोंबर, २०२१ पासून अनुज्ञेय होतील. 


३. वरील सुधारीत दर पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहेत. 


) शासकीय महाविद्यालये/संस्था यामधील अभ्यांगत/तासिका तत्वावरील अध्यापकांसाठी 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णय, दिनांक ०३/११/२००८ मधील नमूद अटी कायम 
राहतील. 


२) उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित 
महाविद्यालयातील विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अभ्यांगत/तासिका 
तत्वावरील अध्यापकांना संदर्भाधिन क्र.२) येथीळ शासन निर्णय, दिनांक १४/११/२०१८ 
मधील परि.क्र.२ मध्ये नमूद अटी कायम राहतील. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८२०/२०२१/व्यय-५, 
दिनांक ०८/०९/२०२१ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२११०२२१८३२५२७८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemantkumar Pandharinath Baviskar 


Hemantkumar Zechnkal ucon Department psaleodeA00082, 
Pandharinath Baviskar कया ती 
(हे.पं.बाविस्कर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा.राज्यमंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व सहसचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
८. निवड नस्ती, मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


